प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना सन २०२३-२४ 
अंतर्गत जिल्हास्तरावरील नवीन कामांना प्रशासकीय 
मान्यता देऊन निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०२३/०८/प्र.क्र.३४६ (भाग-३)/ पर्यटन 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ०१ फेब्रावरी, २०२४. 


संदर्भ :- १) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. टिडीएस 
२०१०/०८/ प्र.क्र.४६३/ पर्यटन, दि.०४/११/२०१०. 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, 
दि.१२/०४/२०२३. 


शासन निर्णय : पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी प्रादेशिक पर्यटन योजनेंतर्गत 
सन २०२३-२४ मध्ये खालील तक्त्यामध्ये नमूद केलेल्या जिल्हास्तरावरील कामांसाठी रु. ३५४१.७४ 
लक्ष एवढ्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता देऊन सदर कामांसाठी स्तंभ क्रमांक ४ येथे नमूद केल्याप्रमाणे 
एकूण रु. १०६२.५१ लक्ष (अक्षरी रुपये दहा कोटी बासष्ठ लक्ष एक्कावन्न हजार फक्त) एवढा निधी सन 
२०२३-२४ मध्ये संबंधित जिल्हाधिकारी यांना वितरीत करण्यास या शासन निर्णयाव्दारे मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


(रुपये लक्षात) 
या 
ओके a प्रशासकीय | आदेशान्वये 
मान्यता वितरीत 
रक्‍कम 
4 र 3 4 
१) Has | मुंबई शहर जिल्ह्यातील विकास कामे 
शहर 
; सायन किल्ल्याजबळ लहान मुलांसाठी खेळण्याचे eee ck 
साहित्य बसविणे 
: सायन किल्ल्या जबळ ATT ट्रॅक आणि ग्रोल 
र ७०.०० १७.०० 
रेलिंग बसविणे 
सायन किल्ल्या जवळ गार्डीनंग व सुशोभिकरण . 
3 ४०.०० 22,00 
करणे 
डं सायन किल्ल्या जबळ शौचालय व मुतारी करणे ४०.०० १२.०० 
ी सायन किल्ल्या जबळ बसवण्याची व्यवस्था करणे ae ता 
ब शेड बांधणे र । 
सायन किल्ल्याजवळ पाय-यांची दुरुस्ती करणे व 
द्‌ SS रेलिंग बसविणे ७०.०० १५.०० 
सायन किल्ला जवळ सुरक्षा रक्षक यांच्या ऑफिस : 
\9 0,00 ६.०० 
रुमचे दुरुस्ती करणे 
एकूण 300,00 20,00 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०८/प्र.क्र.३४६ (भाग-३)/ पर्यटन 


२) रत्नागिरी 


ता. खेड वाडीविड ते रसाळगड रस्ता डांबरीकरण 
करणे- उर्वरित लांबी 


200,00 


30,00 


३) रत्नागिरी 


ता. खेड देऊळवाडी बाघ मंदिर परिसर 
सुशोभिकरण करणे. 


४९.ठ८ 


श्ट८्ट 


४) जळगाव 


मौजे बडगाव लांबे गावापासून ते श्री क्षेत्र Acar 
महादेव मंदिर तिर्थक्षेत्र पर्यंत रस्ता कॉक्रोटीकरण 
करणे ता. चाळीसगांव, जि. जळगाव 


200,00 


30,00 


५) जळगाव 


मोजे कोथळो, ता. मुक्‍ताईनगर, जि. जळगाव ये 
विठ्ठल /भवानी/सोमेश्वर/महादेब मंदिराजवळ 
विविध विकास कामे करणे 


७०,००० 


१५.०० 


६) जळगाव 


मोजे कोथळो, ता. मुक्ताईनगर, जि. जळगाव ये 


fase मंदिराजवळ सभामंडप बांधकाम करणे 


240,00 


४५.०० 


७) जळगाव 


iat वन उद्यान जामनेर वन परिक्षेत्र जि. 
जळगाव येथील विविध विकास कामे. 


x 


Estimate of proposed frpsmall bridge work 
At godrieco park godri 


२४.८ 


Estimate of proposed Frb Water Fall view 
Bridge Work at godrieco park godri 


४९.४९ 


Estimate of proposed ferro Cement P at 
godrieco park 


8.88 


Estimate of proposed Frb Railing At 
godrieco park godri 


६०.१८ 


Providing and Fixing Pavar blocks to near 
children play area godri ECO park godri in 
comp ४५२ range jammer distjalgaon 


९.९५ 


Construction of Pathway Towoards Valley 
Godri ECO Park Godri in Comp ४५२ 
Range jammer distjalgaon 


९.६० 


Construction of Murrum Road Hardenig 
surface At Mountain Top at godri ECO 
Park Godri in Comp ४५२ Range jammer 
Distjalgaon 


९.३९ 


Construction and proparation of surface for 
open area parking at godri ECO park godri 
in comp ४५२ Range jammer distjalgaon 


९.८७ 


Construction of parking shed at godri ECO 
park godri in comp ४५३ Range jammer dist 
jalgaon 


८.९६ 


५७.२८ 


एकूण 


१९२.२७ 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


५७.६८ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०८/प्र.क्र.३४६ (भाग-३)/ पर्यटन 


८) नंदुरबार | नंदुरबार जिल्ह्यातील विकास कामे 
मोजे कोरोट येथे श्री सिध्देश्वर महादेव मंदिर 
4 200,00 30,00 
आवारात सुशोभिकरण करणे. 
Hist कोरीट येथे श्री सिध्देश्वर महादेव मंदिर ag 
२ नदीकिनारी घाट क्र.१ वर घाट व संरक्षण भिंत | १००.०० ३०.०० 
करणे. 
पौजे कोरीट येथे श्री सिध्देश्वर महादेव मंदिर 
३ बांधणे 200,00 30,00 
यात्रेकर निवासस्थान र 
पोजे कोरीट येथे श्री सिध्देश्वर महादेव मंदिर ag 
¥ नदीकिनारी घाट H.2 बर घाट व संरक्षण भिंत 00.00 ३०.०० 
करणे. 
एकूण Yoo,oo 220,00 
। ९) सांगली सांगली जिल्ह्यातील विकास कामे 71 | 
: नरवाड येथौल भवानी माता मंदिर परिसरावा ads en 
विकास करणे व न 
< बेळंको Ae ळबाई गणपती बिरोबा व वह की 
गवसिध्दनाथ मंदिर परिसर विकास करणे 
a येथोल ब्रम्हनाथ मंदिर परिसराचा विकास : 
३ 00,00 ६०.०० 
करणे 
एकूण ७००,०० 240,00 
वेरुळ ता खुलताबाद जि छत्रपती सं 
Qo) छत्रपती anes मंदिर रक 
भो नगर येथील श्री क्षेत्र घृष्णेश्वर मंदिर परिसरात येळगंगा | ५००.०० | १९५०.०० 
संभाजीनगर asin 
नदीवर घाट बांधकाम करणे 
रा मा २६५ ते दयाळ धानोरा राज्य सीमा बोथ पुल 
१९) नांदेड । मो-यासह रस्त्याची सुधारणा करणे ग्रा मा २९४ कि | Yoo,00 ३०.०० 
मी० Jo ते ७/०० 
१२) हिंगोली | हिंगोली जिल्ह्यातील विकास कामे 
मोजे नांदुरा ता., जि. हिंगोली येथे महादेव संस्थान 
4 ७०.०० 
परिसरात डोम 
ह मोजे केलसुला ता सेनगाव जि हिगोली येथे महादेव ee 
संस्थान परिसरात सभा मंडप बांधकाम करणे | 
: Ast कलगाव ता जि हिगोली येथे येडोबा संस्थान त 
परिसरात सभागृह बांधकाम करणे * वा 
मौजे वैजापुर ता जि हिगोली येथे वैजनाथ गड न 
१-8 3 ७०.०० 
संस्थान परिसरात डोम 
हृ मौजे खांबाळा ता जि हिगोली येथे श्रीराम मंदिर का 
पसिरात डोम * 
मौजे वरुड (संमद) ता जि हिगोली येथे रेणुकादेव 
द्‌ > ७०.०० 
संस्थान परिसरात डोम 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०८/प्र.क्र.३४६ (भाग-३)/ पर्यटन 


मौजे बरडा ता सेनगाव जि हिगोली येथे महादेव 
संस्थान परिसरात डोम 


७०.०० 


पोजे बन ता सेनगाव जि हिंगोली येथे भगवान बाबा 
संस्थान परिसरात डोम 


७०.०० 


एकूण 


४९९.९९ 


१४९.९९ 


मोजे रवळगाव, ता. सेलू, जि. परभणी ये 
हनुमान मंदिरासमोर सभामंडप तयार करणे व 
सुशोभिकरण करणे 


७०,००० 


१५.०० 


मोजे बालूर, ता. सेलू, जि. परभणी ये 
वाल्मिकेश्‍वर मंदिर परिसरातील रस्ते सभामंडप व 
परिसराचे सुशोभिकरण करणे 


७०,००० 


१५.०० 


tet जिल्ह मौजा पोटगाव व इतर 
ठिकाणचे विकास कामे करणे. 


मौजा पोटगाव ता asa जि गडचिरोली येथे 
महादेवगड मंदिर देवस्थान परिसरात पर्यटन स्थळी 
सभामंडप बांधकाम करणे. 


३३.०० 


दुर्गा मंदिर देवस्थान (राम सागर) आरमोरी पय 
स्थळ येथे सुविधा ब सोदर्यीकरण करणे ता 
आरमोरी जि गडचिरोली. 


३३.०० 


दिक्षाभुमी बडसा येथील पर्यटन स्थळ येथे सुविधा व 
सौदर्यीकरण करणे ता वडसा जि गडचिरोली. 


३३.०० 


AT आमगाव ता वडसा जि गडचिरोली येथे राम 
मंदिर देवस्थान पर्यटन स्थळी पर्यटन सुविधा व 
सौदर्यी करण करणे. 


४५.०० 


AT आमगाव ता वडसा जि गडचिरोली येथे राम 
मंदिर देवस्थान पर्यटन स्थळी एलीवेटेस सर्विस 
RTA चे बांधकाम करणे. 


१३.५० 


aT आमगाव ता वडसा जि गडचिरोली येथे 
राममंदिर देवस्थान पर्यटन स्थळी सामाजिक 
सभागृहास वॉटर प्रुफोगचे काम करणे. 


१३.०० 


aT आमगाव ता वडसा जि गडचिरोली येथे 
राममंदिर देवस्थान पर्यटन स्थळी पादचारी रस्त्याचे 
बांधकाम करणे. 


१३.०० 


पौजा बोळधा ता वडसा जि गडचिरोली a 
दत्तमंदिर देवस्थान पर्यटन स्थळी पर्यटन सुविधा व 
सौदर्यीकरण करणे. 


३३.०० 


पौजा बोळधा ता वडसा जि गडचिरोली ये 
दत्तमंदिर देवस्थान पर्यटन स्थळी लादीकरण व 
बगीचाची सुधारणा करणे. 


१३.०० 


240,00 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०८/प्र.क्र.३४६ (भाग-३)/ पर्यटन 


20 


HT पोटगाव ता asa जि गडचिरोली ae 
महादेवगड मंदिर देवस्थान पर्यटन स्थळी पर्यटन 
सुविधा व सौदर्यीकरण करणे. 


१३.०० 


११ 


aT पोटगाव ता वडसा जि गडचिरोली ae 
महादेवगड मंदिर देवस्थान पर्यटन स्थळी 
पोहोचमार्गाचे मजबुतीकरण व सुधारणा करणे. 


२४.०० 


१२ 


मौजा पोटगाव ता asa जि गडचिरोली येथे 
महादेवगड मंदिर देवस्थान पर्यटन स्थळी लादीकरण 
व सुधारणा करणे. 


१२.५० 


१३ 


ist डोगरमेंढा ता asa जि गडचिरोली 
महादेवगड मंदिर देवस्थान पर्यटन स्थळी पर्यटन 
सुविधा व सौदर्यीकरण करणे. 


१३.०० 


og 


ist डोगरमेढा ता वडसा जि गडचिरोली 
महादेवगड मंदिर देवस्थान पर्यटन स्थळी पाय-यांची 
दुरुस्ती करणे. 


१३.०० 


शप 


मोजा डोगरमेढा ता ase जि गडचिरोली 
महादेवगड मंदिर देवस्थान पर्यटन स्थळी लादीकरण 
व सुधारणा करणे. 


१३.०० 


१६ 


मोजा कोकडी ता वडसा जि गडचिरोली येथील दमा 
औषधी साठी येणा-या नागरीकासाठी सुविधा 
पुरविणे. 


१२.०० 


१७ 


AST पोटगाव ता ase जि गडचिरोली ae 
महादेवगड मंदिर देवस्थान पोचमार्गावर मोरी 
बांधकाम करणे. 


१३.०० 


शट 


Het पळसगाव / अरततोडी ता आरमोरी जि 
गडचिरोली महादेवगड मंदिर देवस्थान पर्यटन स्थळी 
पर्यटन सुविधा व सौदर्यीकरण करणे. 


१३.०० 


१९ 


मौजा पळसगाव / अरततोडी आरमोरी जि 
गडचिरोली महादेवगड मंदिर देवस्थान पर्यटन स्थळी 
पोहोचमार्गाचे मजबुतीकरण व सुधारणा करणे. 


३३.०० 


२० 


HT पळसगाव / अरततोडी ता आरमोरी जि 
गडचिरोती महादेवगड मंदिर देवस्थान पर्यटन स्थळी 
पाय-यांचे बांधकाम करणे. 


१२.५० 


२१ 


as पळसगाव / अरततोडी ता आरमोरी जि 
गडचिरोली महादेवगड मंदिर देवस्थान पर्यटन स्थळी 
भोजन ओटा बांधकाम करणे. 


०७.५० 


२२ 


as पळसगाव / अरततोडी ता मोरी जि 
गडचिरोली महादेवगड मंदिर देवस्थान पर्यटन स्थळी 
जाणा-या रस्त्यावर मोरी बांधकाम करणे. 


१२.५० 


२२ 


म ता कुरखेडा जि गडचिरोली Ae 
महादेव मंदिर देवस्थान पर्यटन स्थळी पर्यटन सुविधा 
व सौदर्यीकरण करणे. 


१२.५० 


र्ड 


मोजा अरततोडी ता कुरखेडा जि गडचिरोली Ae 


१२.५० 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०८/प्र.क्र.३४६ (भाग-३)/ पर्यटन 


महादेव मंदिर देवस्थान पर्यटन स्थळी पाय-यांचे 
दुरुस्ती करणे. 
मोजा खोब्रामेढा ता आरमोरी जि गडचिरोली ये 
२५ हनुमानमंदिर देवस्थान पर्यटन स्थळी पाहोचमार्गाचे | ३३.०० 
मजुबतीकरण व सुधारणा करणे. 
मोजा खोब्रामेढा ता आरमोरी जि गडचिरोली ये 
२६ हनुमानमंदिर देवस्थान पर्यटन स्थळी पर्यटन TAT | १२.५० 
व सोौदर्यीकरण करणे 
एकुण ७००,०० 240,00 
WHT ९ ते ९१५ | ३५४१.७४ | PRU 


०२. वरील नमूदकामांसाठी संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार 
कार्यान्वयीन यंत्रणा नियुक्‍त करण्यात येत आहे. त्यानुसार खालील अटी व शातींचे अनुपालन व्हावे. 


०३. अटी व शर्ती :- 

१) उपरोक्त कामे दर्जेदार स्वरुपाची व्हावीत, याकरीता स्थापत्य विशारदांची (Theme Based 
Architect) नेमणूक करुन प्रत्यक्ष कामे नामांकित कंत्राटदारांच्या माध्यमातून करण्यात 
यावीत व त्या कामांचे योग्य संनियंत्रण आणि गुणनियंत्रण करण्यात यावे. 

२) वितरीत केलेल्या निधीतून खर्च करताना वित्तीय नियमांचे आणि विविध नियमांतर्गत नेमून 
दिलेल्या कार्यपध्दतीचे पालन करण्यात यावे. 

३) कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची दक्षता घेण्यात 
यावी. मंजूर अनुदानापेक्षा जादा खर्च झाल्यास त्याची जबाबदारी संचालक, पर्यटन 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/संबंधित जिल्हाधिकारी यांची राहील व जादा खर्चा 
प्रित्यर्थ जादा अनुदान उपलब्ध करुन दिले जाणार नाही. 

४) मंजूर तरतुदीतून करावयाचा खर्च वित्त विभागाच्या प्रचलित आदेशांनुसार करण्यात यावा व 

मंजूर कामे तात्काळ पूर्ण करावीत. 

५) पर्यटन विभागाने उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीतून केलेल्या कामाच्या ठिकाणी सदर कामे 
पर्यटन विभागाने प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेअंतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या 
निधीमधून केली असल्याबाबतचे फलक लावण्यात यावेत. 

६) ज्या संदर्भात निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे त्या प्रत्येक योजनेच्या संदर्भात वित्तीय 
अधिकाराच्या प्रत्यावर्तनानुसार सक्षम प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता घेणे आवश्‍यक आहे. 

७) अशा प्रत्येक योजनेबाबत करावयाच्या बांधकामासंदर्भात अथवा खरेदीबाबत किंवा सेवा 
पुरवठा कराराबाबत वित्तीय नियमांप्रमाणे आवश्‍यक ती कार्यपध्दती पाळणे आवश्‍यक आहे. 
या संदर्भात शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक-संकीर्ण-१००२/प्र.क्र.१५/कोषा-प्र ५, 
दि. ६ फेब्रुवारी, २००२ च्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन होईल याची खबरदारी संबंधित 
अंमलबजावणी यंत्रणेने घ्यावी. तसेच शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.बीजीटी- 
१०.००/प्र.क्र.५६/२०००/वित्तीय सुधारणा, दिनांक १०.९.२००१ मधील उपाययोजनांची 
अंमलबजावणी तंतोतंतपणे करण्यात यावी. 

८) तांत्रिक मान्यता विहित स्तरावर घेण्यात यावी. 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०८/प्र.क्र.३४६ (भाग-३)/ पर्यटन 


९) रस्त्यांच्या प्रस्तावित कामांच्या प्रकरणांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियमावलीचे 
पालन करणे बंधनकारक राहील. 

१०) योजनेत्तर स्वरुपाच्या कामासाठी (देखभाल/दुरुस्ती इ.) सदरची तरतूद उपयोगात आणली 
जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 

११) सदर कामांपैकी जी कामे तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी प्रस्तावित करुन देवस्थान/संस्थेच्या 
जागेवर करण्यात येणार आहेत अशा कामांसंदर्भात सदर देवस्थान/संस्थेकडून ना-हरकत 
प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेणे बंधनकारक राहील. तसेच अशा कामाच्या पूर्णत्वानंतर त्या 
संदर्भातील देखभाल/दुरुस्ती, संबंधित संस्थेने करण्यासंदर्भात संचालक, पर्यटन 
संचालनालय व संबंधित जिल्हाधिका-यांनी संबंधित देवस्थान / संस्थेबरोबर करारनामा 
करणे बंधनकारक राहील. अशा प्रकारच्या देखभाल दुरुस्तीकरीता शासनाकडून यापुढे 
कोणत्याही प्रकारचा निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार नाही, याची नोंद घेण्यात यावी व 
तशी अट करारात अंतर्भूत करण्यात यावी. तसेच या कामामुळे निर्माण होणाऱ्या सर्व सुविधा 
तसेच पर्यटन स्थळ सर्व नागरीकांसाठी खुले राहील, Ball अट करारात समाविष्ट करण्यात 
यावी. 

१२) सदर निधीतून करावयाच्या कामांची भौतिक प्रगती तसेच निधीतून होणा-या खर्चाची 
मासिक विवरणपत्रे दर महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत शासनास व पर्यटन संचालनालयास न 
चुकता सादर करावीत. तसेच काम पूर्ण झाल्यानंतर पूर्णत्वाचा दाखला आणि निधीबाबतचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र न चुकता शासनास व पर्यटन संचालनालयास सादर करण्यात यावे. 

१३) संचालक, पर्यटन संचालनालय व संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी मंजूर कामे यापूर्वी 
प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेमधुन किंवा अन्य कोणत्याही योजनेतून / निधीतून 
प्रस्तावित नाहीत / मंजूर करण्यात आलेली नाहीत याची खात्री करुनच निधीचे वितरण 
करावे. मंजूर असलेले काम कोणत्याही अन्य योजनेतून / निधीतून पुर्ण करण्यात आले 
असल्यास संबंधित कामास वितरित poor निधी शासनास परत करण्यात यावा व 
झालेल्या अनियमिततेबद्दल संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करण्याबाबत उचित कारवाई 
करण्यात यावी. 

१४)उर्वरित निधीची मागणी करताना उपयोगिता प्रमाणपत्र व कामाची गुणनियंत्रण यंत्रणेद्वारे 
प्रत्यक्ष तपासणी करुन कामाच्या गुणवत्तेबाबत व कामाच्या सद्यस्थितीबाबतचा प्रमाणित 
अहवाल (छायाचित्रांसह) शासनास सादर करण्यात यावा. 

१५) सदर काम पूर्ण झाल्यानंतर सदर कामाच्या देखभालाची तसेच इतर अनुषंगिक कामांची 
जबाबदारी कार्यान्वयीन यंत्रणा व संबंधित संस्था यांची राहील. 

१६) काम पूर्ण झाल्यानंतर सदर पर्यटक सुविधा तात्काळ उपयोगात आणण्याच्या दृष्टीने काम 
सुरु असतानाच पूर्व नियोजन करावे. 

०४. वर नमूद करण्यात आलेला खर्च हा सन २०२३-२४ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून 
मुख्यलेखाशीर्ष "मागणी क्रमांक झेडडी-४, ३४५२-पर्यटन, पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा, १०१ 
पर्यटन केंद्रे (०२) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - राज्य योजनांतर्गत योजना, (०२) (१८) पर्यटन 
विकासासाठी विविध ठिकाणांसाठी मूलभूत सुविधांकरीता अनुदाने (३४५२ १९५८) ३१ सहायक 
अनुदाने" या लेखाशिर्षाखालील मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. या प्रकरणी मंजूर करण्यात 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०८/प्र.क्र.३४६ (भाग-३)/ पर्यटन 


आलेल्या (प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेंतर्गत) सहायक अनुदानाची रक्कम आहरण करुन 
संबंधितांना वितरीत करण्याकरीता संबंधित सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी/ जिल्हा नियोजन 
अधिकारी यांना -आहरण व संवितरण अधिकारी" व संबंधित जिल्हाधिकारी यांना -नियंत्रण अधिकारी? 
घोषित करण्यात येत आहे. सदर निर्णयानुसार मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानाची रक्‍कम त्यांनी 
संबंधित जिल्हा कोषागार कार्यालयात देयके सादर करुन संबंधितांना वितरीत करण्यात यावी. सदर 
कार्यवाहीबाबतचा अनुपालन अहवाल पर्यटन संचालनालयामार्फत शासनास एक महिन्यात सादर 
करण्यात यावा. 


०५. प्रमाणित करण्यात येते की, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, 
दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ अन्वये देण्यात आलेल्या सूचनेनुसार व अधिकाराच्या मर्यादेत सदर शासन 
निर्णय निर्गमित करण्यात येत असून वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, 
दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ च्या परिशिष्टामधील तपासणीसूची बाबींची व अटींची पूर्तता करण्यात आळी 
आहे. 


०६. सदर WA निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२०११६१५५७८५२३ असा आहे. हा Aa 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANTOSH VITHAL ROKADE 


A N T H DN: c=IN, o9=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM 
AND CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=ca575 1 ffedbb0O5fdff34ab6ac 183 19d061483d7d35e20f 
744e251360f7920a, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialINumber=ECF4A9ABE84C70DE989C3669424C 12B6CADCB58 
3D500FE489CE8727916E0BBEE, cn=SANTOSH VITHAL ROKADE 


Date: 2024.02.02 15:29:53 +05'30' 


(संतोष वि. रोकडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र - १, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 

२. महालेखापाल, महाराष्ट्र -२, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 

३. महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेख), मुंबई. 

४. संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

५. जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर, रत्नागिरी, जळगाव, नंदुरबार, सांगली, छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड, 
हिंगोली, परभणी, गडचिरोली. 

६. जिल्हा नियोजन अधिकारी, मुंबई शहर, रत्नागिरी, जळगाव, नंदुरबार, सांगली, 
छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड, हिंगोळी, परभणी, गडचिरोली. 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई शहर, रत्नागिरी, जळगाव, नंदुरबार, सांगली, 
छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड, हिंगोळी, परभणी, गडचिरोली. 

. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 

९. वित्त विभाग (का.व्यय-१५/ अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 

१०. अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाखा) पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग,मंत्राळय, मुंबई.(यांना आदेशात 
नमूद करण्यात आलेल्या संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्याकडे निधी वितरीत 
करण्याच्या विनंतीसह) 

११. निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 

ok ok ok ok ok ok 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


